अधीक्षक अभियंता, ved पैनगंगा मंडळ, 
नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक 
२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: मुदवा - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२/११/२०१८ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दिनांक ०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ २०१७/(१३५/१७)/मोप्र- २, दिनांक २३/०५/२०१८. 
3) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.उपेप्रम/आ-१/ 
धा-४०२१/ ४१९७, दिनांक १४/०९/२०१८. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा 
प्रकल्प मंडळ, नांदेड व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पदांना संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०१/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून सदर पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट - -अ« व परिशिष्ट - -ब* मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४०९ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६७ पदांना (परिशिष्ट-ब) 
संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 
दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


१) उपरोक्‍त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 

५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


२ सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 
नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, 

(८०) सर्वसाधारण, 

(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०४ विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(०४)(०५)गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान(अनिवार्य)(४७०१ आय 
२०४) 

३२ - अंशदाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ , 
४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 
(८०) सर्वसाधारण, 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०२)(०५) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (उर्वरित 
महाराष्ट्र) 

(कार्यक्रम) (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच ८९९), 
५४ - गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र८/ आ.पु.क., 
दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त 
सल्लागार व उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८११०३१७३८३८९५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ति 
Abhay हि 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Resources Department, 


Ke ५ h a 0 fa 0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b 
0041 f388e5f397467c37bb907 e6cc635bd0f 


. 
Yed ५ | ka r d, cn=Abhay Keshaorao Yedsikar 
Date: 2018.11.03 17:41:39 +05'30' 


(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ- व -बः कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रांसह, 


१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष 
चुकीचे असल्याने सुधारण्यात आलेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष 
नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. 

अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.४/५/६/८, आ.बाळापूर, हदगांव, नांदेड. 

वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ 


roan em 


पृष्ठ १३ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 
परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२, दिनांक ०२/११/२०१८ चे सहपत्र. 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४०९ पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 

हि २ ३ eT 
| अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 1 १_| अधीक्षक अभियंता शि 
मंडळ, नांदेड 2 | उप अधीक्षक अभियंता hoes 

३ | क.अ./झशा.अ/स.अ. श्रे.- २ ३ 

४ | मुख्य आरेखक ee] 

५ | स.आरेखक ॥ १ 

६ | अधीक्षक वि शा 

प्रथम लिपिक विक ty 

वरिष्ठ लिपिक ४ 

कनिष्ठ लिपिक ४ 

| qo | उच्च श्रेणी लघुलेखक za 

a4 | टंकलेखक ३ 

१२ | संगणक Eee] 

१३ | वाहन चालक ॥ १ 

१४ | नाईक विद शो 

१५ । शिपाई ३ 

१६ । चौकीदार hae 
एकूण | २८ 

; .१ | संकल्पचित्र गट क्र. 2, नांदेड ae | उप विभा. अभियंता fe ae sf 
2 | क.अ./झशा.अ/स.अ.्रे.-- 2 षु 

३ | आरेखक शिक 

४ | अनुरेखक २ 

५ । कनिष्ठ लिपिक २ 

६ | ros | १_| 

७ | दप्तरी शिया 
एकूण | १३ 

विभाग व उपविभाग एकूण | ४१ | 

2.0 ।कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प Paes कार्यकारी अभियंता |: "न| 
विभागीय पथक क्र. ४ आ.बाळापूर २ | उपकार्यकारी अभियंता शिश 

३ | उप विभागीय अभियंता षु 
४ | क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.- २ २० 

५ | विभागीय लेखापाल an 

६ | अनुरेखक शि 

सहाय्यक आरेखक po | 

प्रथम लिपिक |. री." 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


९ | वरिष्ठ लिपिक ४ 
हिं कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक ८ 
हिं भांडारपाल | oo | 
१२ | सहा.भांडारपाल hae 1 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक बिया 
१४ । संगणक se al 
१५ | वाहन चालक } =e: 1] 
१६ | नाईक ee] 
१७ | शिपाई ४ 
१८ । चौकीदार २ 
एकूण | ५० 
३.० | कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 1 १_| कार्यकारी अभियंता fe ae 
विभाग क्र.५, हदगांव. 2 | उपकार्यकारी अभियंता ॥. ० 
३ | शाखा अभियंता ४ 
४ | विभागीय लेखापाल विक ती 
५ | प्रथम लिपिक za 
& | भांडारपाल a 
७ | सहाय्यक भांडारपाल za 
आरेखक शिक ती 
९ | सहाय्यक आरेखक चिता 
| ao. | वरीष्ठ लिपिक 4 
| 99 | निम्न श्रेणी लघुलेखक Le 
१२ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१३ | टंकलेखक ३ 
१४ । संगणक | 
१५ | वाहन चालक (य: 
१६ । नाईक किडा 
१७ | शिपाई षु 
१८ । चौकीदार शिका 
एकूण | ३४ 
३.१ | Bed पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.१३, षि उप विभागीय अभियंता | 
हदगांव. /अधिकारी 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | अनुरेखक l=] 
४ । स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक Lae] 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक a 
८ | वाहनचालक he al 
९ | शिपाई २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


| a | 


चौकीदार 


एकूण| १८ 


३.२ 


उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.२६, 
हदगांव. 


उप विभागीय अभियंता 
/अधिकारी 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


स्था. अभि. सहाय्यक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao. | 


चौकीदार 


-०|। A] -0 | -0 | A] CK] oO} 0] 9८ 


ae) 
ios 


एकूण 


३.३ 


उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.२७, 
हदगांव. 


उप विभागीय अभियंता 
/अधिकारी 


-O 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


स्था. अभि. सहाय्यक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao | 


चौकीदार 


O} A] -0 | ©] A| CK] -|- | 9७८ 


ae) 
w~ 


एकूण 


३.४ 


उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.३८, 
ढाणकी. 


उप विभागीय अभियंता, 


शाखा अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


०८ | AW] A] -5 


स्था. अभि. सहाय्यक 


अनुरेखक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| ao. | 


चौकीदार 


-O} A} जल | A] 0) 0८. oO} KCK] जळ 


Be) 
~ 


एकूण 


३.५ 


माजलगांव कालवा उप विभाग क्र.५६, 
हदगांव. 


उप विभागीय अभियंता, 


शाखा अभियंता 


०८ ॥ AW] A] -5 


वरिष्ठ लिपीक 
स्था. अभि. सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


५ | अनुरेखक १ 
६ | कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक aa 
वाहन चालक fae | 
९ | शिपाई २ 
| qo. | o | चौकीदार a 
Vem | १८ 
विभाग व उपविभाग मिळून एकूण | १२४ 
| कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 1 १_| कार्यकारी अभियंता हि 
उप विभाग क्र.६, नांदेड 2 | उपकार्यकारी अभियंता ॥ ५ 
३ | क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.- 2 ४ 
४ | विभागीय लेखापाल कित 
५ । आरेखक ॥. ९५ 
६ | सहाय्यक आरेखक चिज 
प्रथम लिपिक विक तज 
वरिष्ठ लिपिक 4 
कनिष्ठ लिपिक ४ 
| ao | o | टंकलेखक 3 
aa भांडारपाल शिंका 
१२ | सहा.भांडारपाल aes 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक z= 
१४ । संगणक "०... 
१५ । वाहन चालक za 
१६ | नाईक शिश 
qo | शिपाई षु 
१८ । चौकीदार डिक 
एकूण | ३४ 
। ,१ | उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प a उप विभागीय अभियंता Pe 
उप विभाग क्र.२१, उमरी २ | क.अ./झा.अ/स.अ.्रे.- 2 ४ 
३ | अनुरेखक pea 
४ । स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक Es 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक हिया 
वाहन चालक bee il 
शिपाई २ 
[ae o | चौकीदार हिता 
एकूण | १८ 
४.२ | उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प चिड उप विभा. अभियंता शिव 
उप विभाग क्र.३३, मुदखेड २ | क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.- २ 8 
अनुरेखक शिश 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


४ । स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक a 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
टंकलेखक Lae «| 
वाहन चालक Ieee sl 
९ | शिपाई २ 
| ao | o | चौकीदार शिंका 
एकूण | १८ 
४.३ । उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प a. | उप विभा. अभियंता हिती 
संकल्पचित्र गट क्र.१, नांदेड २ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.-- २ षु 
3 | वरिष्ठ लिपिक za 
४ | कनिष्ठ लिपिक | १_| 
4 | टंकलेखक li ब] 
६ | चौकीदार fh Sees | 
एकूण १० ० 
; 8 | उप विभागीय अभियंता, sed पेनगंगा प्रकल्प Ee उप विभा. अभियंता ee 
संकल्पचित्र गट H.3, नांदेड २ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.-- २ | ao | 
३ | अनुरेखक 
४ । कनिष्ठ लिपिक 
4 | टंकलेखक शिका 
६ | frag चिता 
एकूण a 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण) ९७ 


५.० | कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प | 9 | कार्यकारी अभियंता [24 =| 
उप विभाग H.C, नांदेड २ | उपकार्यकारी अभियंता हिज 
३ | क.अ./झशा.अ/स.अ.श्रे.- 2 ४ 

४ | विभागीय लेखापाल डिक 

५ । आरेखक वि 

६ | सहाय्यक आरेखक a 

प्रथम लिपिक = a 

वरिष्ठ लिपिक षु 

कनिष्ठ लिपिक ४ 

| ao | o | टंकलेखक 3 

faa | भांडारपाल a 

१२ | सहा.भांडारपाल ai 

93 | निम्नश्रेणी लघुलेखक h ei 

१४ । संगणक le Gea] 

१५ | वाहन चालक शि 

१६ । नाईक शिका 

qo | शिपाई षु 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEAT - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


१८ | चौकीदार १ 
एकूण) ३४ 
५.१ | Bed पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.१, नांदेड दिड उप विभागीय अभियंता १--० 
(या उप विभागात (स्थायी ९ पदे व नि.अ.आ. 2 | क.अ./शा.अ/स.अश्रे.- 2 344 
९ पदे एकूणस5१८) ३ | अनुरेखक za 
४ | वरिष्ठ लिपिक १--० 
५ | कनिष्ठ लिपिक १--१ 
६ | टंकलेखक pee] 
७ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
वाहन चालक bp use 
शिपाई २--० 
| ao | o | चौकीदार १--० 
एकूण | ९--९ 
५.२ | उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.१९, Pa | उप विभा. अभियंता pee] 
मुदखेड २ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.- २ 8 
३ | अनुरेखक | प. | 
४ | वरिष्ठ लिपिक ai 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | टंकलेखक bs Soho 
७ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
वाहन चालक a 
शिपाई २ 
| ao | o | चौकीदार bee si 
Vem | १८ 
५.३ | उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग H.¥2, हिम उप विभा. अभियंता poate | 
नांदेड २ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.-- २ ४ 
३ | अनुरेखक चि 
४ | वरिष्ठ लिपिक [ose Fi 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 
६ | टंकलेखक विळे अ 
७ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
वाहन चालक a 
शिपाई २ 
liao o | चौकीदार fh PSE 
एकूण १८ 
५.४ | Sed पेनगंगा प्रकल्प उप विभाग क्र.४३, दिल उप विभा. अभियंता Le 
नांदेड २ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.- २ ४ 
३ | अनुरेखक Be i 
४ | वरिष्ठ लिपिक विळा 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


६ | टंकलेखक १ 
७ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
८ | वाहन चालक ता 
९ | शिपाई २ 
| qo. | o | चौकीदार zm 
एकूण| १८ 

विभाग व उपविभाग मिळून एकूण | १०६ 

उर्ध्व पेनगंगा अंतर्गत एकुण नियत अस्थायी प ४०९ 

(९ नियत स्थाई पदे + ४०९ नियत अस्थाई पदे) = एकुण ४१८ पदे +2 

"5४१८ 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२, दिनांक ०२/११/२०१८ चे सहपत्र. 
दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


कार्यालयाचे नाव : उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 


अ. क्र. कर्मचा-याचे नांव पदनाम पद संख्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
eras 2 3 =a 4 
Pa मुकिदा शेकोजी चिकणे वाहन चालक १ ३१/०७/२०१९ 
२ | स.जावेदअली फिरासतअली वाहन चालक a ३०/०६/२०२० 
३ | पंजाब मोतीराम मुनेश्वर वाहन चालक हि ३०/०६/२०२० 
8 | अशोकसोपान उघडे वाहन चालक Lae ३१/०७/२०२० 
५. | वसंत किशन कांबळे वाहन चालक i ३०/०६/२०२१ 
६ | देविदास वामण ढवळे वाहन चालक || 39/04/2022 
७ । सोपान संपतराव बूधवंत वाहन चालक oe | 30/08/2023 
८ | सोपान प्रल्हाद चव्हाण वाहन चालक 17. ३१/०१/२०१९ 
एकूण वाहन चालक ८ 

९ | रणजितसिंग भिमसिंग राजपूत कारकून १ | ३१/०५/२०१९ 

१० | o | सुधीर यडावंत पोटे कारकुन १ ३१/०८/२०१९ 

११ | विजय गोपीनाथ कुलकर्णी कारकून | 9 | 30/99/2098 

१२ | सूभाष विठ्ठल काळबांडे कारकून १ ३०/०४/२०२० 

१३ | WRT नारायण देवराये कारकून Ln || ३०/०६/२०२० 

१४ | काशीनाथ तुकाराम माने कारकून ee ३०/०६/२०२१ 

१५ । गजानन हरीहरराव घन कारकून १ ३१/०७/२०२१ 

१६ | किशोर अनंतराव कुलकर्णी कारकून | 9 | 30/08/2028 
एकूण कारकून ८ 

१७ | नंदकिशोर अवधुतराव सूर्यवंशी हजेरी लिपीक ai ३१/०८/२०२१ 
एकूण हजेरी लिपीक 1 १__| 

१८ | उत्तम भिमराव सुर्यवंशी ऑपरेटर १ ३१/०३/२०२० 

१९ | शांकर सटवा लोहबंदे ऑपरेटर ब्वा ३१/०५/२०२१ 
एकूण ऑपरेटर २ 

२० | शो. मुक्रम शे. मुस्तफा पंप आपरेटर ॥ त. ३०/०६/२०१९ 
एकूण पंप ऑपरेटर La aol 

२१ | म.अलीयोहिन खैसर अनुरेखक Loa 30/08/2022 
एकूण ATG i a 

२२ | शोख हकोम शेख याकूब यांत्रिकी १ ३१/०७/२०२२ 
एकूणयांत्रिकी| १ | 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


एकूण वर्ग ३ कर्मचारी| २२ 
२३ | सुभाष काशीगिरी ARI मुकादम Pe 39/04/2098 
२४ | भुजंगा सोनबा चिंचाळकर मुकादम १ ३१/०१/२०१९ 
२५ | श्यामराव राणबा जाधव मुकादम चिता ३१/०५/२०१९ 
२६ | पुंडलीक कोंडबा निनाळे मुकादम Loe | ३०/०६/२०२० 
२७ । साहेबराव निवृत्ती हौसारे मुकादम १ ३०/०६/२०२० 
२८ | सोमनाथ गंगाधर अर्धापूरे मुकादम ॥ ३१/०१/२०२१ 
२९ | राजेंद्र व्यंकटराव जोशी मुकादम १ ३१/०३/२०२१ 
३० | पांडुरंग जळबा ठोके मुकादम चि. ३१/०५/२०२२ 
३१ । रामा नागोबा डुबुकवाड मुकादम शिळ नि ३०/०६/२०२२ 
३२ | मारोती व्यंकटी निकम मुकादम १ ३०/०६/२०२२ 
३३ | पांडूरंग साधोजी गोवंदे मुकादम a २८/०२/२०२३ 
एकूण मुकादम aa | 
३४ | मल्लीकार्जून शंकरअप्पा मुळे चौकीदार Ll ३०/०६/२०२० 
३५ | नारायण सोनाजी चौधरी चौकीदार Le ३१/०७/२०२० 
३६ | रमेश कुंडलीक डोंगरे चौकीदार १ ३०/०६/२०२१ 
३७ | शेख समंदर शेख मस्तान चौकीदार i | 39/09/2022 
3¢ | ]शो.शब्बीर शो. अमीर चौकीदार १ ३१/०५/२०२२ 
३९ । बालाजी चिमनाजी चव्हाण चौकीदार Le 30/0§/2022 
४० | बाबु दिंगाबंर पांचाळ चौकीदार hee | 30/08/2022 
४१ | बाजीराव गोमाजी मेडके चौकीदार १ ३१/०८/२०२२ 
४२ | सुभाष संभाजी बोंढारे चौकीदार Ls] 39/09/2023 
83 | Ane शांकर जाधव चौकीदार १ ३१/०१/२०२४ 
एकूण चौकीदार | १० | 
४४ | रमेश भगवंतराव सहारे स्वच्छक eT 39/04/2020 
४५ | गजानन सिघ्दोजी डुडुळे स्वच्छक शिव ३०/०९/२०२० 
४६ | साहेबराव नारायणराव गडदे स्वच्छक | ३०/०४/२०२१ 
४७ | ae शमशुद्दीन बाबामिया स्वच्छक 1 ol ३०/०४/२०२१ 
४८ | सो.प्रभाबाई सदालाल धारु स्वच्छक | १ | ३१/१०/२०२२ 
४९ | माधव मरीबा लोहबंदे स्वच्छक i मह: ३१/१२/२०२२ 
yo | देवेंद्र किशनराव दिक्षीत स्वच्छक शिकव २८/०२/२०२३ 
५१ । चंद्रकांत तुळशीराम सूर्यवंशी स्वच्छक | १ | ३०/०६/२०१९ 
५२ | 1. ag 2. काळु स्वच्छक | १ | ३०/०६/२०२४ 
५३ | प्रकाश शोखर चव्हाण स्वच्छक शिळ अ ३०/११/२०२६ 
५४ | दत्ता कामाजी कंधारे स्वच्छक a ३०/११/२०२६ 
५५ | सय्यद इब्राहिम सय्यद अमीन स्वच्छक f= ae ३१/०७/२०२७ 
एकूण MBH) १२ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FEA - २०१८/प्र.क्र.२५३/१८/मोप्र-२ 


५६ | दिलीप भाऊराव खंदारे मजुर १ | ३१/१२/२०१८ 
yo | दिलीप दत्तात्रय वंजारे मजूर tte | २८/०२/२०२१ 
५८ | सखाराम जयराम चव्हाण मजूर | 9 | ३१/०३/२०२१ 
५९ | गौसखा हबीबखा पठाण मजुर ।__१__|___ ३१/१२/२०२६ 
६० | रघुनाथ नामदेव सोनटक्के मजुर 1१ | ३१/०५/२०२८ 
एकूण मजूर ५ 
६१ | शो.मुनीर शो. अहमद पंपपरिचर । १ | ३१/०१/२०२९ 
एकूण पंप परिचर b= al 
६२ | सखाराम पिराजी इंगोले स्वयंपाकी ia ३१/०७/२०१९ 
६३ । नामदेव नागोबा डहाळे स्वयंपाकी Lt ३०/०६/२०२० 
एकूण स्वयंपाकी २ 
६४ | अशोक नामदेव जगताप सहा.विजतंत्री १ ३१/०५/२०२० 
एकूण सहा.विजतंत्री १ 
६५ | कैसरखान अहमदखान सहा.तारतंत्री iat | २८/०२/२०२१ 
एकूण सहा.तारतंत्री १ 
६६ । माणिक संभाजी खाडे सहाय्यक जोडारी | 9 | 30/08/2022 
एकूण सहाय्यक जोडारी १ 
६७ | दामोधर पांडूरंग रत्नपारखी माळी Lon | ३०/११/२०२४ 
एकूण माळी ७ की | 
एकूण वर्ग -४ कर्मचारी vy 
एकूण रुपांतरीत अस्थायी पदे | ६७ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


